आदिवासी घटक कार्यक्रमांतर्गत सन 
२०२३-२४ या आर्थिक वर्षाकरिता केंद्र 
पुरस्कृत समग्र शिक्षा अभियान या 
योजनेकरीता निधी वितरण. 
केंद्र हिस्सा (लेखाशिर्ष २२०२आय६४८) 
राज्य हिस्सा (लेखाशिर्ष २२०२ आय ६५७) 
महाराष्ट्र शासन 
आदिवासी विकास विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः बीयुडी-२०२३/ प्र.क्र.०४ / कार्यासन-६ 
मंत्रालय विस्तार, मुंबई-४०० ०३२. 
दिनांक : ०७ फेब्रुवारी, २०२४. 


वाचा :- 
१) वित्त विभाग, शासन परिपत्रक क्र. अर्थसं-२०२३/प्र.क्र.४०/अर्थ-३, दि.१२.०४.२०२२ व 
दि.०८.१२.२०२३ व दि.०५.०२.२०२४. 
२) आदिवासी विकास विभाग, समक्रमांकित शासन निर्णय दि.१८.५.२०२३, दि.०२.०६.२०२३, 
दि.१७.०८.२०२३, दि.१६.१०.२०२३ व दि.१५.१२.२०२३. 
3) शालेय शिक्षण विभाग, नस्ती क्र.समग्र-२०२३/प्र.क्र. १(भाग-२)/एस.डी.१. 
प्रस्तावना :- 


आदिवासी घटक कार्यक्रमांतर्गत शालेय शिक्षण विभागामार्फत अंमलबजावणी करण्यात येत 
असलेल्या केंद्र पुरस्कृत समग्र शिक्षा अभियान योजनेसाठी अनुसूचित जमाती घटकासाठी सन २०२३-२४ 
या आर्थिक वर्षातील पहिल्या हप्त्यासाठी केंद्र हिस्सा रु.२१८३.५१ लाख इतका निषी प्राप्त झाला आहे. केंद्र 
हिऱ्याच्या वित्त विभागाच्या संदर्भाधीन क्र.१ येथील परिपत्रकान्वये केंद्र पुरस्कृत योजनांसाठी करण्यात 
आलेली मूळ अर्थसंकल्पिय तरतूद व पुरवणी मागणीद्वारे करण्यात आलेली अर्थसंकल्पीय तरतूद केंद्र हिस्सा 
व समरुप राज्य हिस्सा बीम्स प्रणाळीवर १०० टक्के वितरीत करण्यात आला असल्याचे नमूद केले आहे. 


त्यास अनुसरुन सन २०२३-२४ या आर्थिक वर्षाच्या अर्थसंकल्पित तरतुदींतून केंद्र हिस्सा 
रु.२१८३.५१ लाख व समरुप राज्य हिस्सा रु.१४५५.६७३३३ लाख इतका निधी उपलब्ध करुन देण्याबाबत 
शालेय शिक्षण विभागाकडून संदर्भाधीन क्र.३ अन्वये प्रस्ताव प्राप्त झाला होता. सदर प्रस्तावावर मिळालेल्या 
मान्यतेस अनुसरुन निधी वितरणाची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. 
शासन निर्णय :- 


आदिवासी घटक कार्यक्रमांतर्गत अनुसूचित जमाती घटकासाठी मागणी क्र.टी-५ मधील मुख्य 
लेखाशीर्ष २२०२, सर्वसाधारण शिक्षण या मुख्य लेखाशीर्षांतर्गत केंद्र पुरस्कृत समग्र शिक्षा अभियान या 
योजनेसाठी सन २०२३-२४ या आर्थिक वर्षाच्या अर्थसंकल्पित तरतुदींतून ३१-सहायक अनुदाने (वेतनेतर) 
या बाबीखाली खालीलप्रमाणे अर्थसंकल्पिय निधी वितरण प्रणालीवर निधी वितरीत व खर्च करण्यास मान्यता 
देण्यात येत आहे :- 


शासन निर्णय क्रमांकः बीयुडी-२०२३/प्र.क्र. ०४/कार्यासन-६ 


(रु.लाखात) 
योजनेचे । लेखाशिर्ष व केंद्र बाब सन २०२३-२४ आतापर्यंत सदर शा. नि. 
नाव हिस्सा व मधील अर्थसंकल्पीत । वितरीत निधी अन्वये वितरीत 
समरुप राज्य तरतूद करण्यात येत 
हिस्सा असलेला निधी 
a २ ३ PB 4 & 
केंद्र | २२०२ आय ६४८ | ३१-सहायक २०९४६.६५ 2043.23 २१८३.५१००० 
पुरस्कृत jbo  हिस्सा| अनुदाने 
समग्र | (६०%) (वेतनेतर 
शिक्षा । २२०२ आय ६५७ ११५०९.१६ २३३८.५३ १४५५.६७३३३ 
अभियान | राज्यहिस्सा (रु.५९४२.२१ लाख 
(४०%) मूळ अर्थसंकल्पित + 
रु.५५६६.९५ लाख 
पुरवणी मागणी) 
३२४५५.८१ ४३९१.७६ ३६३९.१८३३३ 


२. उपरोक्त प्रमाणे एकूण रु.३६३९.१८३३३ लाख (अक्षरी रुपये छत्तीस कोटी एकोणचाळीस लाख अठरा 
हजार तीनशे तेहतीस फक्त) इतका निधी प्रशासकीय विभागप्रमुख म्हणून प्रधान सचिव, शालेय शिक्षण 
विभाग यांना अर्थसंकल्पिय निधी वितरण प्रणालीवर वितरीत करण्यात येत आहे. 


३. सदर झासन निर्णयान्वये वितरीत करण्यात आलेला निधी खर्च करताना नियंत्रक अधिकारी यांनी 
महाराष्ट्र अर्थसंकल्प नियमपुस्तिका, वित्तीय अधिकार नियमपुस्तिका यामधील वित्तिय नियम तसेच वित्त 
विभागाच्या संदर्भाधीन क्र.१ येथील शासन परिपत्रकांतील दिलेल्या निर्देशांचे काटेकोरपणे पालन करावे. 


४. नियंत्रण अधिकारी व विभाग प्रमुख यांनी आदिवासी उपयोजना क्षेत्रात, आदिवासी उपयोजना बाह्य 
क्षेत्रात केलेला खर्च स्वतंत्रपणे नोंदविला जाईल याची दक्षता घ्यावी. त्या अनुषंगाने झालेल्या खर्चाचा 
अहवाल, लेखाशिर्षनिहाय/उपलेखाशिर्षनिहाय साध्य झालेले भौतिक उद्दिष्टाबाबतची माहिती, निधी 
उपयोगिता प्रमाणपत्र इ. माहिती आदिवासी विकास विभागास प्रत्येक महिन्याच्या १० तारखेपर्यंत पाठवावी. 


५. आदिवासी घटक कार्यक्रमांतर्गत उपलब्ध करुन दिलेल्या तरतुदींतुन फक्त अनुसूचित जमातीच्या 
लाभार्थ्यांना लाभ मिळेल याची दक्षता घेण्याची जबाबदारी संबंधित विभागाची राहील. यामध्ये प्रामुख्याने 
आदिवासी उपयोजना क्षेत्रात पायाभूत सुविधा निर्माण करण्याच्या योजनेसह वैयक्तिक लाभाच्या योजना 
राबविता येतील. मात्र आदिवासी उपयोजना बाह्य क्षेत्रात फक्त वैयक्तिक लाभाच्या योजना घेण्यात याव्यात. 


पृष्ठ ३ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः बीयुडी-२०२३/प्र.क्र. ०४/कार्यासन-६ 


६. सदर शासन निर्णय वित्त विभागाचे शासन परिपत्रक दि.१२.०४.२०२३, दि.०८.१२.२०२३ व 
दि.०५.०२.२०२४ मधील तरतुदींस अनुसरुन व प्रशासकीय विभागांना प्रदान करण्यात आलेल्या निर्गमित 
करण्यात येत आहे. 


७. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आला असून त्याचा सांकेताक २०२४०२०२१२३११७४२२४ असा आहे. हा आदेश डिजीटल 
स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल _ आदेशानुसार a 
महाराष्ट्राचे u याच्या आदेझ्ञानुसार व नावाने, 
Digitally signed by KIRAN KISANRAO PAWAR 
R A N DN: c=IN, o=GOVERNMENT OF MAHARASHTRA, 
ou=TRIBAL DEVELOPMENT DEPARTMENT, 
2.5.4.20=68d8b19f123ba59448c0926a91296205b9a 


Kl A N R A 87463f831a2beea0be5cb381a34e8, 
postalCode=400032, st=Maharashtra, 
serialNumber=344DE3FFO7B9439DD11CAF728255 
ASEBOAODD495EF82F989931088637D8211C0, 
PAWA R cn=KIRAN KISANRAO PAWAR 
Date: 2024.02.07 17:35:25 +05'30' 
(किरण कि. पवार) 


कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 


प्रत, 
१. मा. मंत्री, आदिवासी विकास यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई 
२. प्रधान सचिव, शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग, मंत्रालय, मुंबई 
३. सचिव, आदिवासी विकास विभाग यांचे स्वीय सहायक, मंत्रालय, मुंबई 
४. आयुक्‍त, आदिवासी विकास, महाराष्ट्र राज्य, नाशिक. 
५. शिक्षण संचालक, महाराष्ट्र राज्य, पुणे. 
६. अपर आयुक्‍त, आदिवासी विकास, नाशिक/ नागपूर/ अमरावती/ठाणे. 
७. सर्व प्रकल्प अधिकारी, एकात्मिक आदिवासी विकास प्रकल्प 
८. ग्रंथपाल, महाराष्ट्र विधानमंडळ सचिवालय, ५ वा माळा, विधानभवन, मुंबई. 
९. महालेखापाल (लेखापरिक्षा)/(लेखा व अनुज्ञेयता), महाराष्ट्र 9/2, मुंबई/नागपूर. 
१०. वित्त विभाग (अर्थोपाय / अर्थ-१९ / व्यय-१४) मंत्रालय, मुंबई-३२ 
११. निवडनस्ती, (कार्यासन-०६), आदिवासी विकास विभाग. 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


